शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून विनाअनुदानित तत्वावर 
पदविका वास्तुकला अभ्यासक्रम सुरु करणे यासाठी 
वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली (Council of Architecture) 
यांनी दिलेल्या सुधारित मान्यतेच्या आधारे मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. 787391-HTED-14025/11/2023-MHT(TE-5) 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ०६ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ : - 


१) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग,शासन निर्णय H.787391-HTED-14025/11/2024-MHT(TE-5), दि.११.०७.२०२४. 

२) वास्तुकला परिषद यांचे सुधारित मान्यता पत्र H.CA/5/Academic/MH-91-D,f&.2¥.019.2028 

3) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक १०/ आर्किटेक्वर/ शुद्धीपत्रक/सीओए 
मान्यता /२०२४-२५/३३७ , दिनांक २६.०७.२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त नमुद दिनांक ११.०७.२०२४ रोजीचे शासन निर्णयासोबतच्या Annexure A मधील अनुक्रमांक ५ समोरील 


रकाना क्र. ५- Name of Course या रकान्यामध्ये अभ्यासक्रमाचे नाव “Di ploma in Architecture and Interior Design” 
ऐवजी “Di ploma in Architecture” असे वाचण्यात यावे.” 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 


देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८०६१७५४२८७३०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


AJAY VITTHAL 
KHARDE 


( arora faqs) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, 

सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

संबंधित संस्था, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, चंद्रलोक 
भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१, 

सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण भाग), नवी दिल्ली, 
विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल रिसर्च 
बिल्डींग,नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग (एनआयटीआयई) कँम्पस,विहार लेक पवई, 
मुंबई - ४०० ०८७, 


१०) निवड नस्ती/तांशि-५. 


